सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे, बृहन्मुंबई 
यांना आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
बृहन्मुंबई या विभागाचा “विभाग प्रमुख” म्हणुन 
घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपीओ-३११६/प्र.क्र.७१/ पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मे, २०१६ 


वाचा: 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३१०९/४२१/प्र.क्र.१९०/पोल-३,दि.१५ मे,२००९ 
२) अ.शा.पत्र क्र. आयपीएस/०३१५/प्र.क्र.७८/२२/पोल-१, दिनांक १३.०४.२०१५ 
) ARTA क्र. आयपीएस/०३१५/प्र.क्र.9८/२२/पोल-१, दिनांक ०५.०५.२०१५ 
) सह WSR आयुक्‍त (प्रशासन), पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/८६/१५, दिनांक २९.०६.२०१५ 
५) सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
पोआ/कक्ष-२(७)/रवका/३५/२०१६, दिनांक २२.०२.२०१६ 


शासन निर्णय:- 


आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई ही गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, 


बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील शाखा असून या शाखेचे सर्व प्रशासकीय कामकाज व लेखा विषयक 


कामकाज सह पोलीस आयुक्‍त (गुन्हे), बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. तथापि 


आता आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई ही स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार असून 


तेथील कार्यरत usta अधिकारी/कर्मचारी तसेच मंत्रालयीन कर्मचारी यांचे प्रशासन, लेखा व वेतन 


विषयक कामकाज सदर कार्यालयात होण्याकरिता सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे, बृहन्मुंबई यांना 


आर्थिक गुन्हे शाखा, गुन्हे अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई या विभागाचा “विभाग प्रमुख” म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांक : ओपीओ-३११६/प्र.क्र.9७१/ पोल-३ 


३. सदर शासन fo वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक 


मधीळ अनुक्रमांक (१, नियम-२ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार व अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५२७१६२८२०१५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | | a S A rj (1 Nn DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad ee ck 
कैलास गायकवाड 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

गृह विभाग, कार्यासन (बीयुडी-१/पोल-१/विशा-६). 

वित्त विभाग (व्यय-७) (विनियम), मंत्रालय,मुंबई. 

निवड नस्ती (पोल-३). 


०८ Av AD OO 


o~ 
a 
न 


one G&G & 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


